महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2094 
अंतर्गत पशुसंवर्धन विभागाच्या सेवा 
अधिसूचित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. कृवपदुम-३३०३०/२५/२०२३/एमएजी/पदुम-४ (६५१३०६) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र .५, दि .२८.०४.२०१५ 
२. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकिर्ण. २६११/ 
प्र.क्र. 130 / पदुम-१७, दि. १३.०७.२०१५ 

3. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकिर्ण. 
२६११/ प्र.क्र. १३० / पदुम-१७, दि. १४.०८.२०१९. 

४. आयुक्त UMAGA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.डीडीडी/१६(भाग-३)/२०२२/७२३५/ २०२३, पसं-१२, 
पुणे दि.२५.०९.२०२३. 


प्रस्तावना : - 

वाचा क्र. २ येथील दि. १३.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये पश्नुसंवर्धन विभागाच्या विविध 
qo सेवांचा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत समावेश करण्यात आलेला आहे. वाचा क्र. ३ 
येथील शासन निर्णयान्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या विविध १० सेवांपैकी ०७ सेवा वगळून 
नव्याने विविध ११ सेवांचा समावेश या अधिनियमात केलेला असून, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अधिनियमांतर्गत wpa विभागाच्या सद्यस्थितीत एकूण १४ सेवांचा समावेश करण्यात आलेला 
आहे. 


पशुसंवर्धन विभागाच्या स्थापनेचा मूळ हेतू Vals स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण, WA प्रजनन, वैरण 
विकास, पशु व pape पक्षांची उत्पादकता व उत्पादन वाढविणे व त्याजोगे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 
वाढविणे हा आहे. त्यामुळे Wass विभागाकडून पश्ञुपाळक, शेतकरी यांना देण्यात येणाऱ्या 
विविध पशुवैद्यकीय सेवा लोकाभिमुख करणे व त्या सेवा संबंधितांना वेळेत मिळणे आवश्‍यक आहे. 


त्यानुषंगाने या विभागाचे वाचा क्र २ व ३ येथील शासन निर्णय अनुक्रमे दि. १३.०७.२०१५ व 
दि.१४.०८.२०१९ अधिक्रमित करुन पश्रुसंवर्धन विभागाच्या एकूण ७७ सेवांचा समावेश महाराष्ट्र 
लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : - 


कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय दि.१३.०७.२०१५ व दि. १४.०८.२०१९ अधिक्रमित 
करुन महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत पशुसंवर्धन विभागाच्या खालीलप्रमाणे 
विविध ७७ सेवांचा समावेश करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/२५/२०२३/एमएजी/पदुम-४ (६५१३०६) 


अ. | सेवांचा तपशील सेवा सेवा पदनिर्देशित |। प्रथम व्दितीय 
क्र पुरविण्यासा | पुरविण्यासाठी । अधिकारी अपिलीय अपिलीय 
ठी विहित | निर्धारित शुल्क अधिकारी अधिकारी 
केलेली 
कालमर्यादा 
१ | पशुरुग्णावर प्रथमोपचार । १ कामाचा । रु. १०/- प्रती पशुधन जिल्हा प्रादेशिक 
दिवस TROT पर्यवेक्षक पशुसवंर्धन पशुसंवर्धन 
२ | खच्चीकरण (वळू, रेडा, १कामाचा =| रु. १०/- प्रती /सहाय्यक उपआयुक्त । सहआयुक्त 
वराह, बोकड व नर मेंढा | दिवस जनावर. पशुधन 
विकास 
3 | रोग प्रतिबंधक लसीकरण- | १कामाचा । रु. १/- प्रती अधिकारी / 
गाय, म्हैस, WHA, मेंढया, | दिवस जनावर पशुधन 
वराह कुक्कुट विकास 
४ | गायी / म्हशींतील कृत्रिम | १ कामाचा | रु.५०/- प्रती अधिकारी/ 
रेतन दिवस गाय-म्हैस सहाय्यक 
आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन 
५ | पशुरुग्णावर औषधोपचार । १ कामाचा | रु. १०/- प्रती पशुधन जिल्हा प्रादेशिक 
दिवस पश्ुरुग्ण विकास पश्ुसवंर्धन पशुसंवर्धन 
६ । गायी / म्हशींतील १ कामाचा रु.१०/- अधिकारी उपआयुक्त ।सहआयुक्‍्त 
गर्भधारणा तपासणी दिवस / सहाय्यक 
७ | गायी / म्ह्रींतील वंध्यत्व ।१ कामाचा रु.१०/- आयुक्‍त 
तपासणी दिवस पशुसंवर्धन 
८ | लहान शास््रक्रिया-कुत्रीव | १ कामाचा रु.१००/- 
मांजर दिवस 
९ | लहान झास्त्रक्रिया-मोठी ।१कामाचा रु.५०/- 
जनावरे (खच्चीकरण दिवस 
वगळून) 
qo | लहान शास्त्रक्रिया-वासरे, | १ कामाचा रु.२०/- 
शेळी, मेंढी, वराह व इतर | दिवस 
११ | मोठया ]ास्त्रक्रिया-कुत्रीव | १ कामाचा रु.१५०/- 
मांजर दिवस 
१२ | मोठया शास्त्रक्रिया -मोठी १ कामाचा रु.७०/- 
जनावरे (खच्चीकरण दिवस 
वगळून) 
१३ | मोठया शास्त्रक्रिया -वासरे, । १ कामाचा रु.५०/- 
शेळी, मेंढी, वराह व इतर | दिवस 
१४ | क्ष-किरण तपासणी १ कामाचा रु.१००/- 
दिवस 
१५ | सोनोग्राफी १ कामाचा रु.१००/- 
दिवस 
१६ | आरोग्य दाखले -मोठी १ कामाचा रु.५०/- 
जनावरे दिवस 
१७ | आरोग्य दाखले -लहान १ कामाचा रु.२०/- 
जनावरे दिवस 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/२५/२०२३/एमएजी/पदुम-४ (६५१३०६) 


१८ | शवविच्छेदन तपासणी 3 कामाचे रु.१००/- 
करणे व अहवाल देणे दिवस 
(कुक्कूट वगळून) 
१९ | महाराष्ट्र प्राणी रक्षण १ कामाचा रु.२००/- 
कायदा, १९७६ (सुधारणा । दिवस 
१९९५) अंतर्गत अनुसूचित 
पशुंची कत्तलपुर्व तपासणी 
२० | रक्‍त नमुने तपासणी- २ कामाचे रु.१०/- १. WA १. जिल्हा १. प्रादेशिक 
डी.एल.सी. दिवस विकास पशुसवंर्धन पशुसंवर्धन 
२१ | रक्‍त नमुने तपासणी - २ कामाचे रु.१०/- अधिकारी / | उपआयुक्त । सहआयुक्त 
आरबीसी काऊंट दिवस सहाय्यक 
२२ | रक्‍त नमुने तपासणी - २ कामाचे रु.१०/- आयुक्‍त 
डब्ल्युबीसी काऊंट दिवस पश्ुसंवर्धन/प 
२३ | रक्‍त काचपट्टी तपासणी १ कामाचा रु.१०/- शुधन विकास 
दिवस अधिकारी 
२४ | शेण नमुने १ कामाचा रु.१०/- (वि.रो.अ.प्र) / 
(परोपजिवीकरीता) दिवस सहाय्यक 
२५ | मुत्र नमुने तपासणी १ कामाचा रु.१०/- आयुक्‍त 
दिवस पशुसंवर्धन 
२६ | स्किन स्क्रॅपिग्ज तपासणी | १ कामाचा रु.१०/- (वि.रो.अ.प्र, 
(परोपजिवीकरीता) दिवस २. पशुधन २. सहाय्यक |२. सह 
२७ | रक्‍तजल नमुने तपासणी- | २ कामाचे रु.२०/- विकास आयुक्‍त आयुक्‍त 
ग्लुकोज दिवस अधिकारी पशुसंवर्धन  । पशुसंवर्धन, 
२८ | रक्‍तजल नमुने तपासणी- ।२कामाचेचा रु.२०/- (विकृतीशासत्री | (विकृतीशास्त्र) | रोग अन्वेषण 
फॉस्फरस दिवस रोग अन्वेषण | रोग अन्वेषण | विभाग, पुणे. 
२९ | रक्‍तजल नमुने तपासणी - | २ कामाचे रु.२०/- विभाग विभाग 
क्रियॅटीनीन दिवस 
३० | रक्‍तजल नमुने तपासणी - | २ कामाचे रु.२०/- 
कॅल्शियम दिवस 
३१ | रक्‍तातील हिमोग्लोबीन १ कामाचा रु.२०/- 
दिवस 
३२ | सीबीसी (रक्‍त तपासणी) १ कामाचा रु.७०/- 
दिवस 
३३ | दुध नमुने तपासणी १ कामाचा रु.१००/- 
दिवस 
३४ | उती नमुने तपासणी १ कामाचा रु.१०/- 
दिवस 
३५ | पाणी, खाद्य, व्हिसेरा ३ कामाचे रु.१००/- 
नमुन्याची विषबाधा दिवस 
तपासणी 
३६ | कोंबडयांमधील १५ कामाचे । रु. २/- प्रती १. WA १. जिल्हा १. प्रादेशिक 
सालमोनेल्ला रोग तपासणी । दिवस चाचणी एकूण रु. | विकास पशुसवंर्धन पशुसंवर्धन 
४/- प्रती कोंबडी | अधिकारी उपआयुक्त ।सहआयुक्‍्त 
२ चाचण्या. (वि.रो.अ.प्र. / 
सहाय्यक 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/२५/२०२३/एमएजी/पदुम-४ (६५१३०६) 


आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन 
(वि.रो.अ.प्र.) 
२. WA २. उपायुक्त ।२.सह 
विकास पशुसंवर्धन, । आयुक्‍त 
अधिकारी / | कुक्कुट रोग | पशुसंवर्धन, 
सहाय्यक प्रयोगशाळा, |। रोग अन्वेषण 
आयुक्‍त रोग अन्वेषण | विभाग, पुणे 
पशुसंवर्धन, । विभाग 
कुक्कुट रोग 
प्रयोगशाळा, 
रोग अन्वेषण 
विभाग 

३७ | अन्टिबायोटीक ७ कामाचे | रु. १००/-प्रती । १.पद्युधन १. जिल्हा १. प्रादेशिक 

सेसिटिव्हीटी चाचण्या दिवस नमूना विकास पशुसवंर्धन पशुसंवर्धन 
अधिकारी उपआयुक्त = | सहआयुक्त 
(वि.रो.अ.प्र) / 
सहाय्यक 
आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन 
(वि.रो.अ.प्र.) 
२. पशुधन २. उपआयुक्त | २. सहआयुक्त 
विकास पशुसंवर्धन पशुसंवर्धन, 
अधिकारी (जिवाणूशास्त्र, | रोग अन्वेषण 
(जिवाणू), रोग | रोग अन्वेषण | विभाग, पुणे. 
अन्वेषण विभाग, पुणे. 
विभाग, पुणे. 

३८ | pape पक्षांचे १कामाचा । रु.५/- १. पशुधन १. जिल्हा १. प्रादेशिक 
शवविच्छेदन तपासणी दिवस विकास पशुसवंर्धन पशुसंवर्धन 
करणे व अहवाल देणे अधिकारी/ | उपआयुक्त =| सहआयुक्त 

सहाय्यक 

आयुक्‍त 

पशुसंवर्धन 

२. पशुधन २. जिल्हा २. प्रादेशिक 
विकास पशुसवंर्धन पशुसंवर्धन 
अधिकारी उपआयुक्त । सहआयुक्त 
(वि.रो.अ.प्र) | 3. उपआयुक्त | ३. सहआयुक्त 
३. पशुधन पशुसंवर्धन पशुसंवर्धन, 
विकास (pape रोग अन्वेषण 
अधिकारी / विभाग), रोग | विभाग, पुणे. 
सहाय्यक अन्वेषण 

आयुक्‍त विभाग, पुणे. 

पशुसंवर्धन 

(कुक्कूट), 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/२५/२०२३/एमएजी/पदुम-४ (६५१३०६) 


रोग अन्वेषण 
विभाग, पुणे. 

३९ | कुक्कुट प्रक्षेत्राची ३० कामाचे । रु. ५००/- पशुधन उपआयुक्त । सहआयुक्त 
कम्पार्टमेंट चाचणी दिवस विकास पशुसंवर्धन  । पशुसंवर्धन, 

४० | कुक्कुट प्रक्षेत्रावरुन SPF | १५ कामाचे | रु.५००/-प्रती । अधिकारी/ । (कुक्कूट रोग अन्वेषण 
अंडी निर्यातीकरिता दिवस प्रमाणपत्र सहाय्यक विभाग), रोग | विभाग, पुणे. 
प्रमाणपत्र देणे आयुक्‍त अन्वेषण 

पशुसंवर्धन  । विभाग, पुणे. 
(कुक्कूट ), 

रोग अन्वेषण 

विभाग, पुणे. 

४१ | पश्ुखाद्यातील पोषक १५ कामाचे । रु.५५०/- पशुधन उपसंचाळक । सहआयुक्त 
घटकांचे स्थूल विश्लेषण १ | दिवस विकास वैरण विकास | पशुसंवर्धन 
ते ६ Parameter अधिकारी / आयुक्‍त (मुख्यालय), 
(Proximate analysis) सहाय्यक पशुसंवर्धन  । पशुसंवर्धन 

४२ | पश्ुखाद्यातील स्थूल २१ कामाचे | रु.२०५०/- आयुक्‍त महाराष्ट्र राज्य | आयुक्तालय, 
घटक (१ ते ६) Parameter | दिवस पशुसंवर्धन पुणे पुणे 
सहित व कॅल्शियम, पशुखाद्य 
स्पुरद, व मिठ (सोडियम) १ विश्लेषण 
ते ९ Parameter प्रयोगशाळा, 

४३ | पश्नुखाद्यातील सूक्ष्ममोषक । २५ कामाचे | रु.५००/- प्रती पुणे 
द्रवे, व जड धातू दिवस धातू 
(micronutrients, (micronutrients, 
macronutrients and macronutrients 
heavy metals) and heavy 

metals) 

४४ | पश्ुखाद्यातील तंतू १२ कामाचे | रु.१८००/- 
(Crude Fibers NDF,ADF | दिवस 
and ADL) 

४५ | पश्ुखाद्यातील युरिया ०७ कामाचे । रु.५५०/- 

दिवस 

४६ | पश्ुखाद्यातील ऊर्जा ०३ कामाचे | रु.४५०/- 

दिवस 

४७ | भारतीय पशुवेद्यक परिषद | ०८ कामाचे | रु.२०२५/- अधीक्षक, तांत्रिक निबंधक, 
कायदा, १९८४ अन्वये दिवस महाराष्ट्र राज्य | सहाय्यक तथा | महाराष्ट्र राज्य 
नविन पशुवैद्यकीय पशुवैद्यक सहाय्यक पशुवैद्यक 
पदवीधरांचे नोंदणी करणे परिषद, आयुक्त परिषद, 

४८ | भारतीय पशुवैद्यक परिषद | ०८ कामाचे | रु.२०१५/- नागपूर पशुसंवर्धन, | नागपूर 
कायदा, १९८४ अन्वये दिवस महाराष्ट्र राज्य 
नोंदणीकृत पद्युवैद्यकांच्या पशुवैद्यक 
पाच वर्षां नंतर नोंदणीचे परिषद, 
नूतनीकरण करणे नागपूर 

४९ | भारतीय पशुवैद्यक परिषद | ०८ कामाचे | रु.५१५/- 
कायदा, १९८४ अन्वये दिवस 
आंतर्वासिता विदयार्थी 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/२५/२०२३/एमएजी/पदुम-४ (६५१३०६) 


यांची तात्पुरती नोदणी 
करणे 


4o 


पाळीव प्राणी दुकाने नोदणी 
(Pet shop): 

१. तात्पुरते प्रमाणपत्र 
validity- 3 महिने 

2. अंतिम प्रमाणपत्र 
validity - 4 a 


१.तात्पुरते 
प्रमाणपत्र ७ 
कामाचे 
दिवस 
२.अंतिम 
प्रमाणपत्र, 
संबधित 
जिल्हा 
पशुसंवर्धन 
उपआयुक्त 
यांचे 
तपासणी 
अहवाल 
प्राप्त 
झाल्यानंतर 
कालावधी ३ 
महिने 


रु.५०००/- 


५१ 


श्वान प्रजनन व विपणन 
केंद्र ()०9 breeder) : 
WATT validity - २ वर्षे 


१.तात्पुरते 
प्रमाणपत्र ७ 
कामाचे 
दिवस 
२.अंतिम 
प्रमाणपत्र, 
संबधित 
जिल्हा 
पशुसंवर्धन 
उपआयुक्त 
यांचे 
तपासणी 
अहवाल 
प्राप्त 
झाल्यानंतर 
कालावधी ३ 
महिने 


रु.५०००/- 


सदस्य सचिव, 
महाराष्ट्र प्राणी 
कल्याण मंडळ 


सहआयुक्त 
पशुसंवर्धन 
(मुख्यालय), 
पशुसंवर्धन 
आयुक्तालय, 
पुणे 


आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन, 
पुणे 


५२ 


चारा पीकांची ठोंबे पुरवठा 


ठोंबे 
उपलब्धतेनु 
सार ३ 
कामाचे 
दिवस 


रु.१/- प्रती ठोंब 


१. सहाय्यक 
पशुधन 
विकास 
अधिकारी / 
पशुधन 
विकास 
अधिकारी / 
सहाय्यक 
आयुक्‍त 


१. विभागीय 
व्यवस्थापक, 
गोठीत रेत 
प्रयोगशाळा, 
मपविमं 


१. मुख्य 
कार्यकारी 
अधिकारी, 
मपविमं, 
नागपुर 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/२५/२०२३/एमएजी/पदुम-४ (६५१३०६) 


पशुसंवर्धन, 
वळू माता 
संगोपन केंद्र, 
मपविमं 
२. प्रक्षेत्र २.महाव्यवस्था | २. व्यवस्था 
व्यवस्थापक, | पक, पुअम पकीय 
पुअम होळी व | शेळी व मेंढी | संचालक, 
मेंढीविकास । विकास पुअम शेळी व 
महामंडळ महामंडळ मेंढी विकास 
महामंडळ 
५३ | पशुखाद्य व पक्षी खाद्य , ३ते६ रु.१००/-प्रती  । URIS उपआयुक्त | सहआयुक्त 
वाळलेली वैरण, हिरवा कामाचे नमुना विकास पशुसंवर्धन पशुसंवर्धन, 
चारा, इतर चारा , पाणी दिवस अधिकारी (विषशास्त्र), । रोग अन्वेषण 
नमुने , /सहाय्यक रोग अन्वेषण | विभाग, पुणे. 
उती, अवयव व मुत्र नमुने आयुक्‍त विभाग, पुणे 
यांची विषबाधे करिता पशुसंवर्धन 
तपासणी (विषशास्त्र), 
५४ | पशुखाद्य व कुक्कुट ७ कामाचे चा | रु.१००/- रोग अन्वेषण 
खाद्यातील अफलाटॉक्सिन | दिवस विभाग, पुणे. 
8 -१ क्वॉलिटेटिव्ह 
तपासणी 
५५ | पश्लुखाद्य व pape नमूने प्राप्त । रु. १५०/- पशुधन उपआयुक्त । सहआयुक्त 
खाद्यातील बुरशी तपासणी । झालेपासून विकास पशुसंवर्धन पशुसंवर्धन, 
१५ कामाचा अधिकारी (जिवाणूशास्त्र | रोग अन्वेषण 
दिवस (गोमयज), रोग | व गोमयज) । विभाग, पुणे. 
अन्वेषण रोग अन्वेषण 
विभाग, पुणे. । विभाग, पुणे. 
५६ | टी.बी.चाचणी ३कामाचे । रु. १२/- प्रती पशुधन उपआयुक्त ।सहआयुक्‍्त 
दिवस चाचणी विकास पशुसंवर्धन पशुसंवर्धन, 
५७ | जे.डी.चाचणी ३ कामाचे रु. १२/- प्रती अधिकारी (जिवाणूशास्त्र, | रोग अन्वेषण 
दिवस चाचणी (पश्ञुरोग/  । रोग अन्वेषण | विभाग, पुणे. 
५८ | घोड्यामधील सांसर्गिक । ८ कामाचे । रु. २०००/- जिवाणू), रोग । विभाग, पुणे. 
गर्भदाह तपासणी दिवस अन्वेषण 
५९ | सांसर्गिक गर्भपात १कामाचा । रु.१/- विभाग, पुणे. 
तपासणी- दिवस 
RBPT 
६० | ब्लड/एक्इयुडेट/पस/ १कामाचा । रु. १०/- प्रती 
Sear स्मिअर्स - जिवाणू । दिवस चाचणी 
तपासणीकरीता 
६१ | उती नमुने जिवाणू ३कामाचे । रु. ५०/- प्रती 
तपासणीकरीता दिवस चाचणी 
६२ | जिवाणूजन्य /कल्वरल ३ कामाचे । रु. ५०/- प्रती 
सेंन्सिटीविटी टेस्ट दिवस चाचणी 
६३ | एक्इयुडेट/होल ब्लड/पस | ८ कामाचे | रु.५०/- 
तपासणी-जिवाणूकरीता | दिवस 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/२५/२०२३/एमएजी/पदुम-४ (६५१३०६) 


६४ | प्रिप्युशिअल वॅशिग ८ कामाचे । रु. ५०/- प्रती 
(एसटीडी) तपासणी दिवस चाचणी 
जिवाणूकरीता 
(कम्पायळोबॅक्टर) 
६५ | Suet अबॉर्टस करिता ७ कामाचे । रु. ५०/- प्रती 
रक्‍तजल तपासणी-॥2७ | दिवस चाचणी 
६६ | रक्‍तकाचपटटी/लिफनोड | 4 कामाचा | रु.१०/- सहाय्यक उपआयुक्त । सहआयुक्त 
स्मिअर / शेण नमुने- दिवस आयुक्‍त पशुसंवर्धन पशुसंवर्धन 
परोपजीवीकरीता पशुसंवर्धन (जिवाणूशास्त्र, | रोग अन्वेषण 
६७ | प्रिप्युशिअल ८ कामाचे = | रु.५०/- (परोपजीवी), | रोग अन्वेषण | विभाग, पुणे. 
वॉर्शिंग/स्वॅब्स- दिवस रोग अन्वेषण । विभाग, पुणे. 
परोपजीवीकरीता विभाग, पुणे. 
(Trichomoniasis) 
६८ | Histopathothology साठी | १५ कामाचे | रू.१०/- प्रती उती | Way सहाय्यक सहआयुक्त 
उती नमुने तपासणी दिवस नमुना विकास आयुक्‍त पशुसंवर्धन, 
अधिकारी, पशुसंवर्धन रोग अन्वेषण 
(विकृतीशास्त्र) | (विकृतीशास्त्र) | विभाग, पुणे. 
रोग अन्वेषण | रोग अन्वेषण 
विभाग, पुणे । विभाग, पुणे 
६९ | रक्‍तजल तपासणी Eliza |।२कामाचे | रु. ५०/- प्रतिरोग | पश्युधन उपआयुक्त । सहआयुक्त 
पध्दतीने - 185, BVD, दिवस विकास पशुसंवर्धन पशुसंवर्धन, 
PPR, अधिकारी (विषाणूशास्त्र, | रोग अन्वेषण 
७० | उती नमुने ( PPR) १कामाचा । रु. ५०/- (विषाणूशास्त्र), | रोग अन्वेषण | विभाग, पुणे. 
तपासणी -Eliza पध्दतीने । दिवस रोग अन्वेषण । विभाग, पुणे. 
७१ | वीर्य तपासणी-।83 २ कामाचे रु. ५०/- विभाग, पुणे. 
दिवस 
७२ | स्कँब नमुने, रक्‍त नमुने २कामाचे । रु. ५०/- 
तपासणी ( शिप दिवस 
पॉक्स, गोट पॉक्स )- PCR 
पध्दतीने 
७३ | उती नमुने, रक्‍त नमुनेब्ळू |२कामाचे |रु.५०/- 
टंग तपासणी PCR दिवस 
७४ । मेंदू नमुने (रेबीज) १ कामाचा । रु. ५०/- 
तपासणी दिवस 
७५ | निर्यातीकरीता जनावरांना | ३ कामाचे । रु. ३०/- पशुधन उपआयुक्त | प्रादेशिक 
देण्यात येणारे आरोग्य दिवस विकास पशुसंवर्धन, । पश्रुसंवर्धन 
दाखले अधिकारी/ =| गुणनियंत्रण । सहआयुक्त, 
७६ | निर्यातीकरीता मांसमांस ।८ कामाचे ।वजनव सहाय्यक प्रयोगशाळा, | मुंबई 
उत्पादने तपासणी दाखले । दिवस पॅकिंगनुसार आयुक्‍त मुंबई 
निश्चित केलेल्या | पशुसंवर्धन, 
दरानुसार गुणनियंत्रण 
७७ | निर्यातीकरीता मांस व मांस | १५ कामाचे । रु.३२,५००/- प्रयोगशाळा, 
उत्पादने यांची रासयनीक | दिवस मुंबई 
तपासणी 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/२५/२०२३/एमएजी/पदुम-४ (६५१३०६) 


सद्यस्थितीत wear व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे पोर्टल उपलब्ध नसल्याने ते 
विकसित करण्याची कार्यवाही सुरू असून, पोर्टल विकसित होईपर्यंत होतकरी, पशुपालक यांना 
उपरोक्त नमूद सर्व ७७ सेवा या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियमांतर्गत ऑफलाईन पध्दतीने 
देण्यात याव्यात. विभागाचे पोर्टल विकसित झाल्यानंतर व ते पोर्टल आपले सरकार पोर्टलशी 
संलग्न केल्यानंतर या सर्व ७9 सेवा ऑनलाईन पध्दतीने देण्यात याव्यात. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥/१५9॥॥9.90४९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०१०९१७१२४२५७०१ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TUKARAM MUNDHE 
TU KA RA M DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI LANGUAGE 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d60c97125dd88b 141 5c73cdef592d0f675 1 8bbd8ba278837219a7 
b9d7324aec, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=57B59F48D85074D9EA4B3BACFOS5E19E7030E9F2B7477290 
1E229A4BAE0497214, cn=TUKARAM MUNDHE 
Date: 2024.01.10 18:22:14 +05'30' 
मुंढे ढे ) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. मुख्य आयुक्त, राज्य लोकसेवा SEP आयोग, ७ वा मजला, नविन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 
६. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पश्युसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र प्षुधन विकास मंडळ, नागपूर 
. व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, पुणे 
९. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे. 
qo. निबंधक, महाराष्ट्र राज्य wader परिषद, नागपूर 
११. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त was. 
१२. प्राचार्य, राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र, गोखलेनगर, पुणे. 
१३. पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा, आरे कॉलनी, गोरेगाव, मुंबई. 
१४. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त. 
१५. सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पश्नुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, गोखलेनगर, पुणे. 
१६. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 
qo. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र 
१८. सर्व सहाय्यक आयुक्त wpa, जिल्हा पद्नुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये 
१९. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त BMA, तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये 
२०. अवर सचिव (पदुम-३/४), कक्ष अधिकारी (पदुम-१, २ व १६) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. निवड नस्ती (कार्यासन पदु-०४) 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


